डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन 
संस्था, डेक्कन कॉलेज पुना ट्रस्ट वरील 
विश्वस्ताची नेमणुक करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.०९/वि.शि.५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक- २१ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा - शासन निर्णय क्र. डिसीआय 2094 (११९/१५) / वि शि ४, दिनांक ११ जानेवारी, २०१६ 


शासन निर्णय -- 

शासन निर्णय, दि. ११ जानेवारी, २०१६ अन्वये डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे या 
संस्थेच्या विश्वस्त मंडळावर श्री. मुरलीधर पंढरीनाथ बेंद्रे, पुणे यांची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. श्री. बेंद्रे यांनी 
दिलेल्या राजीनाम्यामुळे डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे या संस्थेच्या विश्वस्त मंडळातील रिक्‍त 
विश्वस्त पदावर नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन 
संस्था, पुणे या संस्थेच्या डिक्री १९३९ या नियमामधीळ शेडयुळ -१ मधील कलम (सी) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार शासन या निर्णयाव्दारे पुणे डेक्कन कॉलेजच्या विश्वस्त मंडळावर श्री. पांडुरंग नामदेवराव 
बलकवडे यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०२२११७२२३२८४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by AJIT MADHUKARRAO 840/॥5/८॥ 


gi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND. 
AJ IT MA D H U KA R RAO TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
4.20=deb4: 


55609479b6c7130e7F1f9a8360c0f8600a542859e8fe22 
hi 


9d6ea333415e8d, postalCode=400032, st 
BAW | S KA R jalNumber=99EB928028DF7 1EBDFCD2898E209D499192AD3899 


261FEAD42F7D38A3141AB69, cn=AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 
2023.02.21 17:26:51 +05'30' 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव, डेक्कन कॉलेज पुना ट्रस्ट, पुणे. 

२. कुलगुरु, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे. 

३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. मा.मंत्री (उ वतं शि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई . 

५. मा.प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

६. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महा-१, मुंबई. 

७. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता परीक्षा), महा-१, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. संचालक, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे. 

११. श्री. पांडुरंग नामदेवराव बलकवडे, १७५, कसबा पेठ, नवग्रह मंदिरा SAN, शनिवार वाडयाजवळ, 
छत्रपती शिवाजी रस्ता, पुणे-४११०११. 

१२. निवड नस्ती. 


